केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम 
अंतर्गत बुलडाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथील 
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत कार्यशाळा व 
दोन वर्गखोल्या बांधकामास यापुर्वी दिलेली 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येऊन नव्याने 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१७/प्र.क्र.६७/का-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख : १५/०९/२०२२ 


१) प्र.संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र जा. क्रमांक : ०७/ 
सीटीएस/ क्षमतावाढ/ २०१७ / ३४३, दिनाक. ०७/०७/२०१७. 

२) अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे क्रमांक : MsDP- 
93/§9/2098-MsDP-MOMA, दि २६/०९/२०१९. 

३) शासन ज्ञापन, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक : अ.वि.वि-२०१७/प्र.क्र.६७/का-७, 
दि. १४ ऑक्टोंबर, २०२०. 

४) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्रमांक : अ.वि.वि-२०१७/प्र.क्र.६७/का-७, 
दि. १४ ऑक्टोंबर, २०२०. 

५) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यांचे पत्र क्रमांक 
कावि/अका/अल्पसंख्याक कक्ष/९६/२०२१, दि. २५ ऑक्टोंबर, २०२१. 

६) मा. मुख्यसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त, दि. २९ जुले, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

१. केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत-2॥॥.१/< 
गठित शक्‍तिप्रदान समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून अल्पसंख्याक विकास विभागाद्वारे संदर्भ क्र. ३ 
येथील दि. १४ ऑक्टोंबर, २०२० रोजीच्या शासन ज्ञापनान्वये बुलडाणा जिल्हयातील शेगाव येथील 
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्या बांधकामास रू. ६८.५० लक्ष इतक्या 
रकमेची प्रशासकीय मान्यता दिलेली होती. 

२. केंद्र शासनाने बुलडाणा जिल्हयातील शेगाव येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत 
कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्या बांधकामास दिलेल्या मान्यतेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


तक्ता क्र.१ (रु. लाखात) 
a युनिटची  हिळछयाचे । प्रती युनिट | केंद्र राज्य 
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव ८ एकूण 
संख्या प्रमाण खर्च हिस्सा | हिस्सा 
Ea Q 3 8 ष्‌ ६ 9 ८ 
and ॥। येथे कार्यशाळा व 
दोन वर्गखोल्या बांधकाम Ea nae Bee ee ace ee 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१७/प्र.क्र.६७/का-७ 


३. उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ येथील दि. १४ ऑक्टोंबर, २०२० रोजीच्या शासन ज्ञापन्वये बुलडाणा 
जिल्हयातील शेगाव येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्या 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर अंदाजपत्रक हे सावर्जनिक बांधकाम 
विभागाच्या २०१६-१७ च्या दर सुचीवर आधारीत असून सद्यस्थितीत उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ च्या शासन 
ज्ञापनान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,शेगाव येथे कार्यशाळा व दोन 
वर्गखोल्या बांधकाम करणे शक्‍य नसल्यामुळे दि. १४ ऑक्टोंबर, २०२० रोजीच्या शासन ज्ञापनाद्वारे 
दिलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करून नव्याने रू. ११९.३० लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय 

अल्पसंख्याक विकास विभागाचे संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक १४ ऑक्टोंबर, २०२० रोजीच्या 
शासन निणर्यान्वये, औद्यागिक प्रशिक्षण संस्था, शोगाव येथे कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्या बांधकामास 
दिलेली मूळ प्रशासकीय मान्यता या शासन निर्यान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 
२. केंद्र शासनाने व राज्यस्तरीय अल्पसंख्याक कल्याण समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यांच्याकडून प्राप्त दिनांक २५ ऑक्टोंबर, 
२०२१ रोजीच्या च्या प्रस्तावास अनुसरुन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शेगाव, जि.बुलडाणा येथे 
कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्याचे बांधकाम करण्यासाठी खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रू, 
१,१९,३०,०००.००/-(रूपये एक कोटी एकोनविस लक्ष तिस हजार फक्‍त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


तक्‍ता क्र.२ 

General Abstract 
Sr.No Particular Amount 
1 Cost of Estimate 6796958.00 
2 Sub estimate No.2 — Class Room 2077974.00 
3 Royalty Charges 70563.00 
4 Add for insurance 0.50% 44727.00 
5 Add for Electrification 11% 976242.00 
6 Add for contengencies 4% 357820.00 
7 Add for G.S.T. 12% 1073459.00 
is Add for work insurance 84954.00 
(9 | Add for Centage Charges 447213 
10 Total 1,19,30,000.00 
11 Say Rs 1,19,30,000.00 
are} शार्ती :- 


१. कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्या बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम 


विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी. 


२. कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्यांचे बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने 


सविस्तर अंदाजपत्रकास दिलेल्या तांत्रिक मंजूरीनुसार जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांच्या मार्फत 


करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१७/प्र.क्र.६७/का-७ 


Go 


99 


१२ 


१३ 


. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्यांचे बांधकाम करण्यासाठी आवश्‍यक 


त्या बाबींची त्वरेने पूर्तता करुन घ्यावी आणि यासाठी शासन निकषानुसार निविदा प्रक्रिया करुन 
कामास तात्काळ सुरुवात करावी व तसे शासनास अवगत करावे. 


. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता 


करुन घ्यावी. 


. सदर झासन निर्णयान्वये औद्यागिक प्रशिक्षण संस्था, शेगाव येथे कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्या 


बांधकामाच्या रू. ११९.३० लक्ष इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. परंतु यापुर्वी केंद्र शासनाद्वारे रू. ६५.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिळी 
असल्यामुळे फरकाची अतिरिक्‍त रू. ५४.३० लक्ष इतकी रक्कम ही केंद्र व राज्य हिळऊ्यातील 
पहिल्या व दुस-या हप्त्यातील वरिल तक्ता क्र.१ मधील स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमुद रू. ६५.०० लाख 
इतकी रक्कम खर्च झाल्यानंतर व सदर खर्चीत रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास सादर 
केल्यानंतर राज्य aA देण्यात येईल. 


. केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्या बांधकामासाठी केंद्र + राज्य 


हिस्सा अनुक्रमे ६०:४० असा आहे. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्या 
बांधकामासाठी प्राप्त होणा-या केंद्र व राज्य हिश्‍यातील रकमेच्या विनियोगाबाबतची स्वतंत्र 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे त्रैमासिक प्रगती अहवाल (QPR) विहीत नमुन्यात (अद्यावत छायाचित्रांसह) 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा यांनी कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्या 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील मुख्य इमारत बांधकामाव्यतिरिक्‍त “इतर अनुषंगीक बाबीच्या” 
अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रत्यक्ष 
निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 


. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्या बांधकामाची माहीती विभागाच्या 


Construction Tracker प्रणालीवर वेळोवेळी Upload करावी. 


, "॥॥५५/« अंतर्गत मान्यताप्राप्त शोगाव येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत 


अल्पसंख्याकांसाठी कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्यांच्ये बांधकाम हे शासन मान्यता प्राप्त टाईप 
प्लॅननुसार करण्यात यावी. 


.जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्या बांधकामासाठी दुस-या टप्प्यातील 


निधीची मागणी करताना पहिल्या टप्प्यात प्राप्त सर्व निधीच्या वापराबाबतची विहित नमुन्यातील 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे, त्रैमासिक प्रगती अहवाल (अद्यावत छायाचित्रांसह) प्रस्तावासोबत शासनास 
सादर करावीत. 


.कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्या बांधकामाचे गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यवेक्षण आणि ते मुदतीत पूर्ण 


करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांची राहील. 


.सदर कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्या बांधकामासाठीच्या अंदाजपत्रकीय कामात बदल करण्यात 


येऊ नये. 


.कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्या बांधकामाची प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी तसेच यामध्ये येणाऱ्या 


अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे 
समिती गठित करण्यात यावी :- 
(१) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१७/प्र.क्र.६७/का-७ 


(२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 
(३) प्राचार्य, येथे शासकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्था शोगाव. 


१४.प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत मिळणा-या अनुदानातून पूर्ण केलेल्या कामाच्या ठिकाणी 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अशा आड्वायाचा 
फलक तसेच प्रकल्प किंमत / केंद्र व राज्य हिछ्याचे प्रमाण, कामास मान्यता मिळाल्याचा 
दिनांक, काम पूर्ण होण्याचा दिनांक, अंमलबजावणी यंत्रणेचे नाव, काम पूर्ण होण्यास लागणारा 
कालावधी, अंदाजित खर्च, अधिकच्या माहिती व अभिप्रायासाठी अधिकारी/ अंमलबजावणी यंत्रणा 
यांचे संपर्काचा तपशिळ, संकेतस्थळ इ. तपशिल प्रस्तावित कामाच्या ठिकाणी ठळकपणे 
निदर्डानास येईल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा 


४. केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार कार्यशाळा व दोन वर्गखोल्या बांधकामातंर्गत केंद्र हिश्‍ऱ्यावर होणारा 
खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर 
कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 
(केंद्र हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील खर्च ) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)* तसेच राज्य 
हिळछ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, 
२०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१)(१४) अल्पसंख्याक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 
(राज्य हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील खर्च )(२२३५ ए २३१ ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर” या 
ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
५. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग पाच 
अ.क्र.१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ खाली प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०९१६१२०४०३७२१४ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ASHARANI UTTAM PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
1055022d1e34bdfSfdf&eS81 dif6b179e5724ad0656221 
67c1d693, postalCode=400032, a, 
seri 1er=7 A989AB4DCBODD820E82DC7 14DA83856D0A35267 1BOE2A 
£852BA20FDA042B, cn=ASHARANI UTTAM PATIL 
06:14 
आ.उ.पाटील 
० ७) ७ 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकामे), मंत्रालय, मुंबई. 
२. विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

३. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बुलडाणा. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा ) मुंबई/नागपूर. 

७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती. 

८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१७/प्र.क्र.६७/का-७ 


९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बुलडाणा. 
१०.संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 

११.संचाळक,व्यवसाय शिक्षण (प्रशिक्षण) संचालनालय, मुंबई. 
१२.सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, अमरावती विभाग, अमरावती. 
१३.प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शेगाव, जि. बुलडाणा. 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा. 

१५.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 

१६.नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 

१७.निवड नस्ती, का.७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


